उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरुन कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२०/ प्र.क्र. १२६ (४)/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन BSS क्र.: पीओजी-११२०/प्र.क्र. १२६(४/सेवा-१, दिनांक १२.११.२०२० 


शासन Beat :- 


संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गातील श्री. नितीन तुकाराम भोसले, उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग, कळंब, जि. उस्मानाबाद यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत शासन आदेशान्वये 
श्री. भोसले यांची पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा. बां) विभाग, 
उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. श्री. नि. तु. भोसले यांच्या संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शार्ती लागू राहतील. 


३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. भोसले यांना पदोन्नतीउपरांत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त 
करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, त्यांना पदोन्नतीउपरांत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doserl.pwd @maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 

४. श्री. भोसले यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. भोसले यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, 
त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 

५. सदर पदोन्नतीउपरांत श्री. भोसले यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत कार्यभार न 
स्वीकारल्यास, त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे समजण्यात येईल व यासंदर्भात सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक १२.९.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन आदेशा HATH: पीओजी-१११८/ प्र.क्र.२३२ (2/ सेवा-१ 


६. 


श्री. भोसले यांना देण्यात येणारी पदोन्नती ही तदर्थ स्वरुपाची असल्याने, त्यांची वेतननिश्चिती 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (Y अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक 


विचारात घेवून करण्यात यावी. 


७. 


श्री. भोसले यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 


शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 


सदर झासन Seay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२७१७४८४४५२१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Ki: Bab Paland 
Ki Sa n fa O BN cin कपा क कक Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=514911d765e05f227cdbfc1 5f18f6435e0084f59637a 
Babanrao Palande ८५७५७७०४५५ 
(किसनराव पलांडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण/ पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती/ नागपूर, 

मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

मुख्य वास्तुझास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

श्री. नि. तु. भोसले, उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, कळंब, जि. उस्मानाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 

सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


